अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०१९-२० 

“ २२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१ जिल्हा परिषद/पंचायत 
संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम 
१८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५ १८८१) ” मागणी क्रमांक वाय-२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १९ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३,दिनांक १ एप्रिल, 
२०१९ 
२) शासन परिपत्रक,वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८ जुले, 
२०१९ 


३) शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३, 
दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वेतनेतर 
खर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदाने (०१) (०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८८१)” या लेखाशिर्षाखाली 
वित्तीय वर्ष २०१९-२० करिता ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) साठी रुपये १०,२३,२८,०००/- 
इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. 


२. वित्त विभागाच्या दिनांक १.४.२०१९ च्या शासन निर्णयामधील विहित अटी व शर्तीची 
पूर्तता करणा-या सोळा जिल्हा परिषदांना यापूर्वी संदर्भाधीन दिनांक २०.८.२०१९ च्या शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३ 


निर्णयान्वये वेतनेतर निधी वितरीत केला आहे. आता उर्वरित जिल्हा परिषदांपैकी ज्या 
जिल्हा परिषदांनी विहित अटी व शा्तींची पूर्तता केली आहे अशा जिल्हा परिषदांना वेतनेतर 
निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील 
वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (09)(04) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८८१” या 
ळेखाशिर्षाखाळी ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाळी रुपये १,६०,००,०००/- 
याप्रमाणे (अक्षरी रुपये एक कोटी साठ लाख wat) इतके अनुदान पुढीलप्रमाणे संबंधित 
जिल्हा परिषदांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


ea Pees a 2098-20 करीता लेखाशिर्ष या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष 
= a १५१८८१ खाली वितरीत करण्यात | 22949229 खाली वितरीत करण्यात येत 
येत असलेले वेतनेतर अनुदान असलेले वेतनेतर अनुदान (अक्षरी रुपये) 

Pa | ठाणे १०००००० रूपये दहा लाख फक्‍त 

२ । पालघर १५००००० रूपये पंधरा लाख फक्‍त 

3 | रायगड ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 

४ सिंधुदुर्ग १५००००० रूपये पंधरा लाख फक्त 

५ | ar १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 

६ । औरंगाबाद १०००००० रूपये दहा लाख फक्‍त 

७ बीड २०००००० रूपये वीस लाख wad 

८ | नांदेड १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 

९ | अकोला १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 

१० ० | अमरावती २०००००० रूपये वीस लाख फक्त 

११ १ | नागपूर ५००००० रूपये पाच लाख फक्त 

१२ | गोंदिया २०००००० रूपये वीस लाख फक्त 

१३ | चंद्रपूर १०००००० रूपये दहा लाख फक्त 
एकूण १६०००००० रूपये एक कोटी साठ लाख फक्‍त 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३ 


सन २०१८-१९ चा अखर्चित निधी शासनास जमा करण्याच्या अधीन उपरोक्त निधी वितरीत 
करण्यात येत असून, अखर्चित निधी शासनास जमा केल्याशिवाय निधी कोषागारातून 
आहरित करण्यात येऊ नये. उपरोक्त निधी संबंधित जिल्हा परिषदांनी प्रवास खर्च, 
कार्यालयीन खर्च, भाडेपट्टी, पेट्रोळ/तेलळ/वंगण इत्यादी बाबींसाठी आवश्‍यकतेनुसार वापरावा. 


२. या झासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी 
विहित केलेल्या अटी व शार्तीच्या अधिन राहील. वितरीत केलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च 
होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच 
सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी वितरीत केला आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही 
दक्षता घेण्यात यावी. 


3: सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला 
जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. 


४. या झासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च 
मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) 
जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) 
नियमित आस्थापना (अनिवार्यी (२२१५१८८१)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व 
तो सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


प. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.४४ / अर्थ-३, 
दिनांक १ एप्रिल, २०१९ व शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९ / प्र.क्र.९२ / अर्थ-३, 
दिनांक ८ जुले, २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शार्तींची पूर्तता होत 
आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥॥/(890[॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१९१२०४५२३६२८ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VASANT BHIMRAO 
VASANT. ४ 

DN: c=IN, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=280e2beac20f526041fee94f 

6226522e1407a7f6aa0b06c8769634d 
B H | M R A O 48¢2976bc, postalCode=400032, 

street=MANTRALAYA,MUMBAI, 

ou=NA, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, cn=VASANT 
BHIMRAO MANE 


Date: 2019.10.19 14:05:05 +05'30' 
वसंत माने 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. विधानसभा / विधान परिषद, सर्व 

२. विभागीय आयुक्त, सर्व 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

४. सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 

५. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१०. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
११. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१९) 

१२. कार्यासन क्रमांक पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१३. ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 

१४. निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


